एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमामध्ये नवीन संवर्गांचा 
समावेश करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-१११७/ प्र.क्र. ६६/सीपीटीपी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मे, २०२२. 
वाचा : 


१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.१.२०१४. 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- ०५१७/ प्र.क्र.३६/सीपीटीपी, 
दिनांक २१.०७.२०१७ 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/सीपीटीपी, 
दिनांक ०५/१२/२०१७ 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०७१८/प्र.क्र.३७/सीपीटीपी 
दिनांक १३/०८/२०१८ व दिनांक ०६/१०/२०२१ 

५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. . टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/सीपीटीपी, 
दिनांक २९/११/२०१८ व शासन शुध्दीपत्रक दिनांक १३/१२/२०१८. 

६. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-१११७/प्र.क्र.६६/सीपीटीपी 
दिनांक २०/०५/२०२१ 


प्रस्तावनाः- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवेत 


नियुक्‍त होणा-या अधिकाऱ्यांमध्ये संघभावना निर्माण होऊन, त्यांच्यात मैत्रीपूर्ण व सौहर्दाचे 
नाते निर्माण व्हावे व त्यांची सर्वव्यापक जडणघडण व्हावी, यासाठी अखिल भारतीय सेवेतील 


storm राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी दोन वर्ष काळावधीचा एकत्रित 


परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी ) सुरु करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय 
शासनाने उपरोक्त वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. सदर शासन 


निर्णयातील तरतूदींच्या अनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेद्वारे निवड 


झालेलया उमेदवारांना एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) अंतर्गत प्रशिक्षण 


देण्यात येते. सद्य:स्थितीत या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये ३० संवर्गांचा Vardar आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-१११७/ प्र.क्र. ६६/सीपीटीपी 


२. एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणारे सर्वकष 


प्रशिक्षण राज्य शासनाच्या सेवेतील इतर संवर्गातील उमेदवारांना प्राप्त व्हावे या उद्देशाने 
इतर संवर्गाचा समावेश एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये करण्यात येतो. महिला 


व बालविकास विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या गट अ व गट ब मधील संवर्गाचा 


समावेश राज्य सेवा परीक्षा व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये करण्याच्या 
अनुषंगाने सदर विभागाने सेवाप्रवेश नियम अधिसूचित करणे व इतर आव्यक कार्यवाही 


पूर्ण केली आहे. या संवर्गाचा समावेश एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये 


करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णयः- 

एकत्रित परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सद्य:स्थितीत विविध 
विभागाच्या अधिपत्याखालील 30 संवर्गांचा समावेश आहे. आता महिला व बालविकास 
विभागाच्या अधिपत्याखालील खालील संवर्गाचा wardar एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 


कार्यक्रम (सीपीटीपी ) अंतर्गत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ.क्र. पदनाम 

। बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी)/ सहायक आयुक्‍्त/ परिविक्षा 
अधीक्षक/ जिल्हा महिळा व बाल विकास अधिकारी/ जिल्हा कार्यक्रम 
अधिकारी ( महिला व बाल विकास ) जिल्हा परिषद, गट अ ( सर्व साधारण 
राज्य सेवा) [महिला व बाल विकास आयुक्तालय] 


२ अधिक्षक/ निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/ 
अधिव्याख्याता/ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी गट ब (राजपत्रित) [महिला व बाळ विकास आयुक्तालय] / बाल 
विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण ) गट ब (राजपत्रित) [एकात्मिक बाळ 
विकास सेवा योजना आयुक्तालय] 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या 
आधारे शिफारसप्राप्त ठरणाऱ्या “विवरणपत्र अ” येथील ३२ संवर्गातील उमेदवारांना 
एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या 
उमेदवारांना उपरोक्त वाचा क्रमांक २ येथे नमूद शासन निर्णयामधील तरतूदींना अनुसरुन 
एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत राबविण्यात येणारा मुंबई विद्यापीठाशी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-१११७/ प्र.क्र. ६६/सीपीटीपी 


संलग्न पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम यझास्वीरित्या पूर्ण करावा लागेल. एकत्रित परिवीक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले व पुढील काळात 
निर्गमित करण्यात येणारे शासन निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना इ. मधील तरतूदी 


विवरणपत्र अमधील सर्व संवर्गांना लागू राहतील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१९१२०२०९६७०७ 


आहे. सदर seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anuitadha Kakasahell Sse 


d57d20a5 1362449278a4aa952427fd085043a65380ece8ec8bacé 


K h a n V | | ka [| crn be i 53ebd134b34 sea 3 oa 965bf6c8277 1b162 


Date: 2022.05.19 14:46:36 +05'30' 


(अनुराधा खानविलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

२) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

३) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (महसूल/ गृह/ ग्राम विकास/ वित्त/ 
सहकार/ नगर विकास/ राज्य उत्पादन शुल्क/ परिवहन/ सामान्य प्रशासन/ 
शालेय शिक्षण/कौडशल्य विकास व उद्योगकता/ उद्योग ऊर्जा व कामगार/ 
आदिवासी विकास / महिला व बालविकास विभाग). 

४) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५) महासंचालक,यशावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी ( Asa राजभवन 
आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

६) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था ( वनामती ), 
धरमपेठ, नागपूर, 

७) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (**पत्राद्वारे), 

८) निवडनस्ती कार्यासन - सीपीटीपी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-१११७/ प्र.क्र. ६६/सीपीटीपी 


विवरणपत्र- अ एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमातंर्गत संवर्ग 


अक्र. | प्रशासकीय विभाग गट-अ गट-ब 
१. महसूल व वन विभाग । १. उपजिल्हाधिकारी १. नायब तहसिलदार 
२. .तहसिलदार २ .उप अधीक्षक भूमी अभिलेख 
2. गृह विभाग 3. पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोळीस 3 .सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
आयुक्‍त ४.उपअधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क 
४.अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क ५.सहायक आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क 
३. वित्त विभाग ५.सहायक विक्रिकर आयुक्‍त ६.लेखाधिकारी,महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा 
६.सहायक संचालक,महाराष्ट्र वित्त व लेखा 
सेवा 
४. सहकार विभाग ७. उपनिबंधक,सहकारी संस्था ७.सहायक निबंधक,सहकारी संस्था 
4. ग्राम विकास विभाग ८.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी /गट विकास | .८सहायक गट विकास अधिकारी 
अधिकारी 
६. सामान्य प्रशासन शिका ९.कक्ष अधिकारी 
विभाग 
७. शालेय शिक्षण व क्रिडा | ९.शिक्षणाधिकारी १०.उपशिक्षणाधिकारी 
विभाग 
८. कौशल्य विकास १०.सहायक Gals, Hey 99. bated विकास,रोजगार व उद्योजकता 
विभाग विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी 
९ उद्योग,ऊर्जा व ११.उद्योग उपसंचालक(तांत्रिक) १२.उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) 
कामगार विभाग १२ .सहायक कामागार आयुक्‍त १३.सरकारी कामगार अधिकारी 
१० आदिवासी विकास १३.उपसंचाळक/प्रकल्प अधिकारी १४.सहायक प्रकल्प अधिकारी/ सांख्यिकी 
विभाग (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प)(श्रेणी- | अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी/संशोधन 
१) / उपायुक्‍त अधिकारी/ गृहप्रमुख / प्रबंधक 
१४.प्रकल्प अधिकारी, (एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प)(श्रेणी-२) / सहायक आयुक्‍त 
११. | नगरविकास विभाग १५. मुख्याधिकारी गट अ १५. मुख्याधिकारी गट ब 
१२ महिला व बालविकास | १६. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | १६. अधिक्षक/ निरीक्षक प्रमाणित झाळा व संस्था/ 
विभाग (नागरी)/ सहायक आयुक्‍्त/ परिविक्षा | रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/ अधिव्याख्याता/ 
अधीक्षक/ जिल्हा महिला व बाल विकास । जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी/ 
अधिकारी/ जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी | सांख्यिकी अधिकारी (राजपत्रित) [महिला व बाळ 
(महिला व बाल विकास) जिल्हा परिषद, (सर्व | विकास आयुक्तालय] / बाल विकास प्रकल्प 
साधारण राज्य सेवा) [महिला व बाल विकास | अधिकारी (ग्रामीण) (राजपत्रित) [एकात्मिक बाळ 
आयुक्तालय] विकास सेवा योजना आयुक्तालय] 
एकूण -१६--१६ "३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


